सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६ , २०१ ९ : ज्येष्ठ/ आषाढ ३०-५ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे -२० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे 

पृष्ठ 

क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी २५ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका ,जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 

२७ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


५४१ 
ते 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


५५६ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


सहकारी संस्था यांजकडून 


या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / 
खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ सआ 
५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम व नियम १०७ अन्वये 
बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकारी प्रदान करण्याबाबत 
दि . जनलक्ष्मी को- ऑप बँक लि . नाशिक जि . नाशिक या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहुन या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे. 


३ ) दि जनलक्ष्मी को- ऑप बँक लि . नाशिक जि . 
नाशिक यांचे दि . २६/ ०२/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


क्र.ना.बँका / १ - सआ/ दि जनलक्ष्मी बँक/ का.क .१५६/ २०१ ९ 
.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये आदेश 


औ . भाग १ - २५ 


५४१ 


५४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


कार्यक्षेत्र 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचे अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 
नांव 
श्री.शरद शंकर दिक्षीत 

सिनियर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 
श्री.विजय हरिभाऊ शेजवळ 

ज्युनियर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 
श्री.श्रीरंग शिवाजीराव भालेराव 

सिनियर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 
श्री.अजित गोपाळ मांडवगणे 

उपव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


नाशिक जिल्हा 


३ 


नाशिक जिल्हा 


४ 


पुणे , अहमदनग र , 
औरंगाबाद जिल्हा 


५ 


श्री.कैलास वामनराव माळोदे 


सिनियर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


६ 


श्री माणिक कारभारी गुंजाळ 


सिनियर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


७ 


श्री.शंकर महादेव जाधव 


ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे 

जिल्हा 


अटी : 


नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९६० चे ८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली 
कलम १५६ चे कलम व नियम १९ ६१ व नियम चे नियम १०७ मधील अधिकारी , दि जनलक्ष्मी को ऑप बँक लि . नाशिक जि . नाशिक असा फलक 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार , लावता येईल . 
कायदा नियम यातील तरतुदी व पारिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास 

जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढुन घेण्यात येतील. 

परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार/ पगार करणार अधिकारी 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 

यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी . 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती १०. वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार वसूलपात्र 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था नाशिक यांना सादर करावी . रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये 
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर 

आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व दराने अमंलबजावणी 
व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यासकिंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 

खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 
किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार ११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
आपोआप रद्द होतील . 

वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 

अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 

आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 

नूमद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

पुणे , ३१/१०/२०१८ 
६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 

डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 

अपर निबंधक . (प्रशासन ), 
करता येणार नाही . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो 
नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 


वाचा: 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ ५४३ 
२ 

क्र.ना.बँका / १ - सआ / अंबाजोगाई पिपल्स बँक / का.क १५६/ २०१९ 
सहकारी संस्था महाराष्ट्र यांजकडून 

.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर 
१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५ खर्च/ वसुली आदेशा/ तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
२०१८ , दि ६/४/२०१८ 

पुणे या आदेशान्वये अंबाजोगाई पिपल्स को - ऑप बँक लि . अंबाजोगाई 
२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ सआ/-५/ वसूली जि . बीड या बँकेच्या खालील आधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
अधिकारीनियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ कार्यक्षेत्रातील कलम १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 

३) मुख्यकार्यकारी अधिकारी अंबाजोगाई पिपल्स को - ऑप बँक प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
लि . अंबाजोगाई जि . बीड यांचे दिनांक ०८ / ०४/ २०१९ चे पत्रासोबतचा सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम 
प्रस्ताव . 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहुन 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान 
आदेश 

करीत आहे. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

आधिकाऱ्याचेनांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री गावडे.बी.एच 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ . 


शाखाधिकारी 


बीड 


३ . 
४ . 


श्री.पाटील.सी.व्ही 
श्री.शिंदे.पी.पी . 
श्री.कांबळे आर.एन. 
श्री.सोळंके.जी.के 


शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


औरंगाबाद 
अहमदनगर 


शाखाधिकारी 


५ . 


लातूर 


अटी . 


२ . 


अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी , अंबाजोगाई पिपल्स को- ऑप बँक लि . अंबाजोगाई जि 
बीड असा फलक लावता येईल . 
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / पगार करणार 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी . 
१० . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 

या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 

नूमद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसूली करता 
सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचपांचे पालन न 
केल्यास निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था बीड यांना सादर करावी . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


४ . 


११. 


पुणे, ३१/१०/२०१८ 


७ . 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल, 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


५४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६ , २०१ ९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०५, शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
३ 

एन.एल. गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 

त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
वाचाः- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे दि . २०.०५.२०१९ रोजीचे पत्र सोबत विहीत 

०२ 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

श्रीमती एन.एल.गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
कार्यालयीन आदेश 

स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 

स्थायी आदेशान्वये श्रीमती बी.एम.एन.देशमुख सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क्र.ब -२( १ )/ ४१७ ९ / २०१९ : श्रीमती एन.एल. गायकवाड , सहावे 

कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पहातील . 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वयेदिनांक २०.०५.२०१९ व 

नांदेड , २३ मे , २०१ ९ 
२१.०५.२०१९ या दोन ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 

व्ही.के.मांडे, 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , सहावे सह 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

५ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम १९ ८१ च 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
नियम ३ ९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 

वाचाः- श्रीमती एस.एस.गवई, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
एन.एल. गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 

स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक १७/०५/ २०१९ त्यावर मा.दिवाणी न्यायाधीश , 
हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . २४६८/ २०१ ९ दिनांक ०७/०५/ 

२०१९ व २५२४ / २०१९ , दि . १७/ ०५/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
०२ 

परिवर्तीत रजेचा विहीत नमुन्यातील अर्ज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
श्रीमती एन.एल.गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

त्यावरील आदेश 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थामी 

कार्यालयीन आदेश 
आदेशान्वये श्रीमती बी.एम.एन.देशमुख सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश 

क्र.ब-२( १ )/ ४१७१/ २०१८ : श्रीमती एस.एस.गवई, चौथे सह 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पहातील. 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नांदेड , २१ मे , २०१९ 

( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वयेदिनांक १३.०५.२०१९ ते 
व्ही.के.मांडे , 

१६.०५.२०१९ रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण (०४ ) 

दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मुख्यालये सोडण्याच्य 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 

परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.गवई , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 

आहेत . 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
वाचाः- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते श्रीमती एस.एस.गवई , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे दि . २२.०५.२०१९ रोजीचे पत्र सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर ,नांदेड हया जर वर नमूद 

कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
कार्यालयीन आदेश 

असत्या . 
क्र.ब -२( १ )/ ४२२२/ २०१९ : 

श्रीमती एल.एल. गायकवाड , सहावे 

२ 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वयेदिनांक २२.०५.२०१९ व चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
२३.०५.२०१९ या दोन ( ०२) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर 

उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
करण्यांत येते . 

स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , 

नांदेड , २० मे , २०१९ 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

व्ही.के.मांडे, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम १९ ८१ च 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 
नियम ३ ९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 


४ 


सहावे सह 


, 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ ५४५ 
६ 

रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ व १७ मे , २०१९ या (०२) दोन दिवसांची 
वाचा:- श्री.एम.आर.मांडवगडे जिल्हा न्यायाधीश-७ , नांदेड यांचे पत्र 

अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम 
क्र . ४२४८ / २०१९ , दिनांक २७ / ०५ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 

५० नुसार , (रजेपुढील दिनांक १८ व १ ९ मे , २०१९ या दोन दिवसांच्या 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून, दिनांक १५ मे , २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक २० मे , २०१९ रोजी कार्यालयीन 

वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांते येते. 
कार्यालयीन आदेश 

रजेवरुने परत आल्यानंतर श्री.के.सी.कलाल हे ३ रे सह दिवाणी 
क्र.ब -२( १ )/ ४२६२ / २०१ ९ : श्री.एम.आर.मांडवगडे, जिल्हा 

न्यायाधीश , क.स्तर, न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद म्हणुन काम 

पहातील . 
न्यायाधीश-७, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २९ / ०५ / २०१९ ते ०१ / ०६/ २०१ ९ पर्यंत 

जर श्री.के.सी.कलाल हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 3 रे 
( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
पुढे दिनांक ०२/०६/ २०१९ या सुट्ट्याचा फायदा जोडून ,दिनांक २८ / 

म्हणून कार्यरत राहिले असते 
०५/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळनंतरपासून ते दिनांक ०३/ ०६ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

( दोन ) 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते 

श्री.के.सी.कलाल, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 

न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.आर.मांडवगडे जिल्हा न्यायाधीश 
-७, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार आणि संदर्भीय आदेश 

क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला दिनांक १८ व १९ मे 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब २०१९ रोजीचा रिमांडचा कार्यभार हा श्री.व्ही.बी.शेट्टी, ४ थे सह दिवाणी 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एम.आर.मांडवगडे न्यायाधीश क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद प्र.वर्ग , 
जिल्हा न्यायाधीश-७ , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

उस्मानाबाद , १५ मे २०१९ 
०२ 

ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
श्री.एम.आर.मांडवगडे जिल्हा न्यायाधीश-७ नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . एन.एस.मोमीन , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , २८ मे , २०१ ९ 

एस.एस.खरात , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 

पहा: १. श्री.ए.ए.शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . २९ ४०/ १९ , दिनांक १७ मे , २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
वाचा: - १ . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . निर्गमीत करितात 
४१२/ २०१ ९ , दिनांक २५ एप्रिल, २०१ ९ 

आदेश 
श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 

श्री.ए.ए.शिंदे ४ थे सह 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . २९ १९/ १ ९ दिनांक १४ मे , २०१९ अन्वये 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ३६११/ २०१८ : 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त , व अतिरिक्त मुख्य 
सादर केलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांची दिनांक १५ व १६ मे , २०१९ या 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश ( ०२) दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
निर्गमीत करितात 

नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -६१ नुसार कार्योत्तर 
क्र.काव्यावि /( प्रशा) ३५४३/ २०१९ : 

श्री.के.सी.कलाल , ३ रे 

मंजूर करण्यात येते . 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्गे उस्मानाबाद रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.ए.शिंदे हे ४ थे सह दिवाणी 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १६ मे , २०१९ ते दिनांक १९ मे २०१९ न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
रोजीचा ( ०४) वार दिवसांचा कार्यभार हा श्री . व्ही.बी.शेट्टी, ४ थे सह 

म्हणुन काम पहात आहेत . 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारत घेता श्री.के.सी.कलाल , ३ 


८ 


७ 


२ . 


५४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१ ९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


जर श्री.ए.ए.शिंदे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मनाबाद म्हणून 

कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री.ए.ए.शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती ए.ए.शिंदे, 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


मोर्चे धरणे , संप , शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे आंदोलने 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणुन वरील धार्मिक सण/ उत्सव , 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्ह्याते शांततेत पार पाडण्याकरीता तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक २२/ ०५/ २०१ ९ 
रोजीचे सकाळी ०६.०० ते दिनांक ०५ /०६/ २०१९ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १) प्रमाणे शस्त्रबंदी व ३७ ( ३ ) प्रमाणे जमावबंदी आदेश 
संपूर्ण उस्मानाबाद जिल्हष्यात जारी होणेस विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( १९ ५१ चा अधिनियम 
२२ ) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , यादारे 
असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती 
खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर 
किंवा जवळपास : 


उस्मानाबाद १७ मे , २०१९ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१ ) शस्त्र , लाठया काठया,बंदुका , तलवारी , चाकू रिव्हॉल्वर 
इत्यादी जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) प्रमाणे 
बंदी आहेत . 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तु जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ स्फोटके जवळ बाळगता येणार 
नाहीत . 


आदेश 


क्र .२०१७/ एमएजी-३ / सीआर-७: ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा.क्र . जिविशा/बंदी आदेश २८५६ / 
२०१९ उस्मानाबाद दि . २१ / ०५ / २०१९ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे. 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे ,किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता 
येणार नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 

५ ) कोणत्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक 
नकला करता येणार नाहीत . 


१ ) मौजे कानेगांव ता.लोहारा येथील चालू असलेल्या वादावरुन 
सवर्ण व दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


६ ) सभ्यता किंवा निमीतत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे, नकाशे, घोषण फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


७ ) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करता येणार नाही . 

८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखाविण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत . 


२ ) सध्या मुस्लीम धर्मियांचा रमजान महिना चालु असुन त्या निमित्त 
मुस्लीम बांधम मशिद , दर्गा इत्यादी ठिकाणी मोठया प्रमाणात नमाज अदा 
करतात व खररेदीसाठी बाजार पेठेत मोठया प्रमाणात गर्दी करतात 

३ ) दिनांक २३ /०५/ २०१९ रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक 
२०१९ च्या अनुषंगाने मतमोजणी होणार आहे. 

४ ) दिनांक ३१/ ०५/ २०१९ रोजी अहिल्यादेवी होळकर जयंती 
उस्मानाबाद जिल्हयात सर्वत्र साजरी होणार आहे. 


५ ) दिनांक ०१/०६/२०१९ रोजी मुस्लीम धार्मियांचा शव-ए- कद्र 
बडीरात साजरी होणार आहे. 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्यात हदीत दिनांक २२/ ०५ / २०१ ९ 
रोजीचे सकाळी ०६.०० ते दिनांक ०४/ ०६/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अमंलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे की , सार्वजनिक शांतता व 
सुव्यवस्थेसाठी खालील आदेश पाळणे प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद 
जिल्हाऱ्याच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजिक ठिकाणी एका 
ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यायेकिंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशित करीत आहे की 
शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी, अंत्ययात्रा धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत उक्त कालावधीत मिरवणुकांना/ सभांना परवानगी देण्याचे 
अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षण , पोलीस 
उपनिरीक्षक यांना राहतील . 


६ ) दिनांक ०५/०६/ २०१९ रोजी मुस्लीम धर्मियांचा रमजान ईद सण 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा होणार आहे. 

७) उस्मानाबाद जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी 
परिस्थिती 

असुन , पिण्याचे पाणी, जनवरांचा चारा व चारा छावण्या 
करीत विविध पक्ष संघटना यांचे कडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


तसेच विविध संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ 


५४७ 


११ 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्हायाचे संपूर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २२/ 
०५/ २०१९ रोजीचे सकाळी ०६.०० ते दिनांक ०४/ ०६/ २०१९ रोजीचे 
२४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) अमंलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक २१/ ०५ / २०१९९ रोजी माझे सही व या 
कार्यालयाचेशिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


२ ) 


राजेंद्र खंदारे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०८०/२०१८ , 
दिनांक १०.०५.२०१९ 

जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५.०६.२०१८ . 

३ ) श्री.यु.बी.काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, देवणी 
यांची दि . १६.०५.२०१९ रोजीची ( ०१) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभागा) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


१० 


वाचा: 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ , 
दिनांक २१.० ९ .२०१८ 

२ ) श्रीमती गौरी कवडीकर , तदर्थ/जिल्हा न्यायाधीश-२ लातूर 
यांची दिनांक २९ .०३.२०१ ९ व ३०.०३.२०१९ पर्यंतची (०२) दिवसांची 
परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणापत्र 
व तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभागा) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३२७१/ २०१९ : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , लातूर हया श्री.यु.बी.काळपगार, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , देवणी यांची दिनांक 
१६.०५.२०१ ९ रोजीची (०१ ) दिवसाची उपभोगलेली वाढीव अर्जित 
रजा, कार्योतर मंजूर करीत आहेत . 

श्री.यु.बी.काळपगार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री.यु.बी.काळपगार , हे रजेवरुन परत न आल्यास परत न त्यांची 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
देवणी या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आला 
होती . 


, 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ २२७९/ २०१९ : 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश 
लातूर हऱ्या श्रीमती गौरी कवडीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश लातूर यांची दिनांक २९ .०३.२०१९ व 
३०.०३.२०१ ९ पर्यंतच्या ( ०२ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

श्रीमती गौरी कवडीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती गौरी कवडीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास परत न 
आल्यास त्यांची नियुक्ती तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात आली होती . 


श्री.यु.बी.काळपगार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , २३ मे , २०१ ९ 

वृषाली व्ही.जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


१२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ , दिनांक 
१५.०६.२०१८ . 


श्रीमती गौरी कवडीवर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१.० ९ .२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


लातूर , १ एप्रिल , २०१ ९ 


वृषाली व्ही.जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


२) श्री.ए.व्ही.गुजराथी ,जिल्हा न्यायाधीश-२ उदगीर यांची दिनांक 
२७.०५.२०१९ ते २९ .०५.२०१ ९ पर्यंतची (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.काव्यवि ( प्रशा)/ ३२६६/ २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, लातूर हया श्री.ए.व्ही.गुजराथी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक 
सत्र न्यायाधीश , उदगीर यांची दिनांक २७.०५.२०१ ९ ते २९.०५.२०१९ 


१४ 


५४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१ ९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
पर्यंतची (०३) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २४.०५.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीने वेळेनंतरपासून मुख्यालय 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ , दिनांक 
श्री.ए.व्ही. गुजजरार्थी, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

२१.० ९ .२०१ ९ 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

२ ) सौ . एस.एम.कनकदंडे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, 
श्री.ए.व्ही.गुजरार्थी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

लातूर यांचा दिनांक 

२१.०५.२०१९ 

ते 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर या पदावर 

२३.०५.२०१ ९ व पर्यंतची ( ०३ ) 

दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
श्री.ए.व्ही.गुजराथी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञयेबाबतचा अहवाल . 
लातूर , २३ मे , २०१९ 

वृषाली व्ही.जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३२१२/ २०१ ९ : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश लातूर हया सौ.एस.एम. कनकदंडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
१३ 

स्तर, लातूर यांची दिनांक २१.०५.२०१९ ते २३.०५.२०१९ पर्यंतच्या 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

( ०३) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेत्या परावर्तीत रजेस 
पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ 

कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 
दिनांक १५.०६.२०१८ 

सौ.एस.एम.कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
२) श्री.एस.डी.ठाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-१ , अहमदपूर यांचा दिनांक 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 
२९.०५.२०१९ ते ३१.०५.२०१९ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूरे सौ.एस.एम.कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

सौ.एस.एम.कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.०९ .२०१८ च्या 
कार्यालयीन आदेश 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ ३२ ९ ८ / २०१ ९ :- प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश लातूर हे श्री.एस.डी. ठाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 

लातूर, २४ मे , २०१ ९ 
सत्र न्यायाधीश अहमदपूर यांची दिनांके २९ .०५.२०१९ ते ३१.०५.२०१९ 

वृषाली व्ही.जोशी , 
या (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 

प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 
दिनांक २८.०५.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०१.०६.२०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे 

१५ 
श्री.एस.डी.ठाकरे , हे रजेवरुने परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) यांजकडून 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

अधिसूचना कलम -११ 
श्री . एस.डी.ठाकरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदपूर या पदावर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
श्री एस.डी.ठाकरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 

क्र .२०१७/ उपजिअ/ भूसं / पात / लसिंका/क्रं .२/सिआर -३८ :- ज्याअर्थी, 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 

कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
लातूर , २८ मे , २०१ ९ 

वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 

विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ 
आर.डी.पाटील , 

( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 

याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या 
खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ 


५४ ९ 


जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . पाटोदा ( बु .), 

तालुका:- धर्माबाद 

जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . 

भूमापन किंवा गट क्र . क्षेत्र हे.आर. मध्ये 
०१ ५६ 

०.३८ 
०२ ५२ 

०.०६ 
०३ 

०.० ९ 
०४ 

०.२२ 
०५ ४६ 

०.६ ९ 
०६ ४३ 

०.५२ 


५१ 


३८ 


०७ 


९ ८ 


०.५२ 


०८ 


०८ 


०.१८ 


० ९ 


१६३ 


०.१४ 


१० 


०७ 


०.१० 


११ 


०६ 


०.०७ 


१२ 


०५ 


०.०५ 


१३ 


१६४ 


०.३५ 


१४ 


०२ 


०.१० 


१५ 


१६५ 


०.० ९ 


१६ 


१६६ 


०.४२ 


१७ 


१९९ 
एकूण 


०.३२ 
४.३० 


एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम(१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा); 
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल ; 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१३ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्यानियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करण्यात असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनांवः- इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील 
आर एम ३ सा.क्र . ०० ते १६०० मी . मौ . पाटोदा ( बु.), ता . धर्माबाद जि . 
नांदेड . 
समाजाला मिळणारे लाभः- जलसिंचनाच्या पायाभूत सुविधेमध्ये भर 
पडत आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची चार 
भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक 

नाही . 

अनुसूची पाच 
प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही . 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड येथील कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 
दिनांक : 

०५ / ०२/ २०१९ 
ठिकाण: नांदेड 

(दिलीप कच्छवे) , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन). 

पातलसिंका क्र .२ नांदेड . 


५५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ : ज्येष्ठ/ आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा 
कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .४ वरील उजवी लघु वितरीका क्र .१ 
सा.क्र .० ते ५२० मी . मौ . मंगनाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .४ वरील उजवी लघु वितरीका 
क्र .१ सा.क्र .० ते ५२० मी . मौ . मंगनाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभः- पायाभूत सुविधा. 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे मंगनाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड 
भूमापन क्र . किंवा गट नं . 

क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
लागु नाही - 


अनु क्र . 
०१ 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


लागु नाही. 


१६ 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) यांजकडून 

अधिसूचना १९ 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ 

जा.क्र .२०१५/ उवि / भूसं /मंगनाळी /सिआर-२६ 
क्रं २०१९/ आरबी / डेस्क -३/ भूसं /सिआर-५१.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक ९ 
दिनांक २५-३१ , ऑक्टोबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .८ , नांदेड विभागाच्या 
खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय आधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . मंगनाळी तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 

क्षेत्र सोडून देण्यात आलेले 
हे.आर मध्ये जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल . 


दिनांक :-२० / ०५/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


१७ 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


गट क्र . 


हे.आर . 


०१ 


१४३ 


०.१५ 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) यांजकडून 

अधिसूचना १ ९ 

क्रं .२०१९ / आरबी/ डेस्क -३ / भूसं /सिआर -५२ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ 

जा.क्र .२०१५/ उवि/ भूसं / मंगनाळी /सिआर-३३ 
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका 
याने , भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे .) याच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक ३ दिनांक ०६-१२, डिसेंबर २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र .८ , नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणुन उक्त 


०२ 


१४४ 


०.१३ 


१४४ 


०३ 
०४ 


०.०६ 
०.११ 


१४४ 


०.१० 


०५ 
०६ 
०७ 


१४५ 
१४५ 
१४५ 
१४६ 


०.०६ 
०.०६ 


०८ 


०.११ 


० ९ 


१४७ 


०.२३ 
१.०१ 


एकूण 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ/ आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ 


५५१ 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचेकार्यालयात करता येईल . 


दिनांक :-२० / ०५ / २०१९ 
ठिकाण: नांदेड 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय आधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . मंगनाळी तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . 

क्षेत्र 

सोडून देण्यात आलेले 
गट क्र . हे.आर मध्ये जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 


१८ 


भूमापन किंवा 


हे.आर. 


०१ 


०.०४ 


९ ३ 
९ ४ 


०२ 


०.०२ 


०३ 


९ ५ 


०.०५ 


- 


०४ 


९ २ 


०.२३ 


- 


०५ 


०.२६ 


९ १ 
९ ० 


०६ 


०.२६ 


०७ 


८ ९ 


०.१६ 


०८ 


५३ 

०.१६ 
एकूण 

१.१८ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- भूसंपादन प्रस्ताव उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा 
कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .४ वरील डावी उपलघु वितरीका क्र .२ 
बीआरएम वरील एस.बी.आर.एम. सा.क्र .० ते ६०० मी . मौ . मंगनाळी ता . 
धर्माबाद जि . नांदेड . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) यांजकडून 

अधिसूचना १९ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ 

जा.क्र .२०१५ / उवि/ भूसं /मंगनाळी/सिआर-२२ 
क्रं .२०१९/ आरबी / डेस्क -३ / भूसं/सिआर-५३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक ६ 
दिनांक ०६-१२, डिसेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .८ , नांदेड विभागाच्या 
खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय आधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . मंगनाळी तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 

क्षेत्र 

सोडून देण्यात आलेले 
गट क्र . हे.आर मध्ये जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .४ वरील डावी उपलघुवितरीका 
क्र .२ बीआरएम वरील एस.बी.आर.एम. सा.क्र .० ते ६०० मी . मौ . मंगनाळी 
ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभः- पायाभूत सुविधा . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे मंगनाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड 


अनु क्र . 


भूमापन क्र . किंवा गट नं . 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


०१ 


लागु नाही 


हे.आर. 


०१ 


१७३ 


०.१४ 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागु 


०२ 


१७३ 


नाही. 


०.१५ 


१७३ 


०.१० 


५५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


०४ 


१६५ 


०.०१ 


क्र .१ सा.क्र .० ते ७६० मी . मौ . मंगनाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभः- पायाभूत सुविधा. 


१७७ 


०.१५ 


०५ 
०६ 


१७७ 


०.१४ 


ole 


१७८ 


०.०५ 


०८ 


१७९ 


०.०३ 


- 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे मंगनाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड 


० ९ 


१७९ 


०.१५ 


- 


१० 


०.११ 


११ 


०.३८ 


भूमापन क्र . किंवा गट नं . 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


१७६ 
२०५ 
२०६ 
२०६ 


अनु क्र . 
०१ 


१२ 


०.०६ 


लागु नाही 


१३ 


०.० ९ 
०.०४ 


१४ 


२१७ 


- 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


एकूण 


१.६० हे . 
अनुसूची दोन 


लागु नाही . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा 
कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .४ वरील डावी उपलघु वितरीका क्र .१ 
सा.क्र .० ते ७६० मी . मौ . मंगनाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचेनिरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, धर्माबाद यांचे कार्यालयात करता येईल . 


दिनांक :- २० / ०५/ २०१९ 
ठिकाणः नांदेड 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .४ वरील डावी उपलघुवितरीका 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


१ ९ 
उपजिल्हाधिकारी अधिकारी 


शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम - ११ ची अधिसूचना क्र . २०१५/ उपविअ/ भूसं/ पाटोदा (बु)/सिआर -२०१५/१५ दिनांक २५/१०/२०१८ ही महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र औरंगाबाद दिनांक २५-३१ ऑक्टोंबर २०१८ पान क्र . १५९ ८ व १५९९ भाग -१ पुरवणी मध्ये प्रसिध्द झाली आहे. त्यात खालील 
प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

अनुसूची 


करिता 


वाचावे 


क्रमांक २०१५/ उपविअ/ भूसं /पाटोदा( बु)/सिआर-१५ 


क्रमांक २०१५ / उपविअ/ भूसं /पाटोदा( खु)/सिआर-१४ 


ऐवजी 


भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील उजवा लघु कालवा क्र .४ वरील 


भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील उजवा लघु कालवा क्र .४ वरील 


साखळी क्र . ६६० मी . ते ८६८ मी . १०१० ते १३४० व 


साखळी क्र .६६० मी . ते ८६८ मी . १०१० मी ते १३४० व 


१५२५ मी . पाटोदा ( बु ), ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


१५२५ मी . पाटोदा ( खु ), ता . धर्माबाद जि . नांदेड असे 


ऐवजी . 


असे वाचावे. 


( डॉ . सचिन खल्लाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी , 

धर्माबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ 


५५३ 


५ . 


२० 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून 

नगरपरिषद खुलताबाद 


मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 
११०१/सिआर- २३ , दिनांक १७ ऑगस्ट २०११ 


आदेश 


वाचा 


१ . 


पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद खुलताबाद यांचा 
अहवाल दिनांक ०२.०३.२०१ ९ . 


संदर्भ क्र .१ नुसार नगराध्यक्ष , खुलताबाद तथा पिठासीन अधिकारी 
यांनी दिनांक ०१.०३.२०१ ९ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष 
सभेत नामनिर्देशित सदस्याच्या नियुक्तीबाबत सभेचा इतिवृत्तांत सादर केला 
आहे . 


२ . 


नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्र क्रमांकःसर्कीण 
२०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि -२० , दिनांक २१.१२.२०१६ 


३ . 


महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम , 
१ ९ ६५ चे कलम ५१- क( ४) 


त्याअर्थी मी उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त वाचा क्र .३,४ 
व ५ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करते की , नगरपरिषद खुलताबाद 
येथे दिनांक ०१.०३.२०१ ९ रोजी आयोजीत विशेष सभेत खालील प्रमाणे 
दर्शविल्यानुसार नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत . 


४ . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम २०१० 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१ . 


खुलताबाद 


१. श्री.नवनाथ विश्वनाथ बारगळ 


: 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : १ ९ .६.२०१९ 


( उदय चौधरी) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


५५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शनिवार दिनांक १५ जून २०१९ : जेष्ठ २५ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 


१ . 


नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक / संकीर्ण 
२०१६/ प्र.क्र .४६६ / नवि -२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


आदेश 
क्रं .२०१८ / नपाप्र / का -१ / टे-७/ सीआर - ६५.- ज्याअर्थी नगरपरिषद लोहा 
येथे उक्त वाचा क्रं .१ व २ मधील तरतूदीनूसार नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या सभेमध्ये पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष 
नगरपरिषद लोहा यांनी उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्तीबाबत अहवाल या कार्यालयास सादर केला आहे. 

त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उपरोक्त क्रं .१ व २ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार नगर परिषद लोहा येथेदिनांक ०१.०३.२०१९ 
रोजी आयोजित सभेत खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार नगरपरिषदेच्या 
नावासमोरील उमेदवार नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात 
आले आहेत . 


२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित 

सदस्यांची अर्हता व नियूक्त्या करण्याची पध्दत) नियम २०१० 


३. पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष, नगरपरिषद लोहा यांचा 

अहवाल दिनांक ०१.०३.२०१९ 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नियूक्त करण्यात नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


व्यवहारे अमोल शिवशंकर 


१ . 


लोहा 


पवार भास्कर धोंडिबा 


: 


दिनांक : १४/०६/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


२२ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-१ दिनांक १७ मार्च 
२०१७ 


क्रं .२०१८/ नपाप्र/ उपा राजीनामा/ का -१ / टे-७ / सीआर--- ज्याअर्थीमुदखेड 
नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या उपाध्यक्ष 
पदासाठी उक्त वाचा क्रं .२ मधील तरतूदीनूसार पिठासीन अधिकारी तथा 
अध्यक्ष नगरपरिषद मुदखेड यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ०१.१०.२०१८ 
रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत , उपाध्यक्ष निवडीबाबतचा कार्यवृत्तांत 
अध्यक्ष , नगरपरिषद मुदखेड यांनी उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये सादर केला 
आहे. 


२ . 


नगर विकास विभाग , मुंबई यांचे कडील शासन परिपत्रक 
संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि -२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


३ . 


पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद मुदखेड यांचा 
अहवाल दिनांक ०१.१०.२०१८ 


४ . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायत व औद्योगिक नगर 
अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ - ए ( ४ ) 


त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्रं .४ च्या 
तरतूदीनूसार असे जाहिर करतो की , त्यानूसार नगरपरिषद मुदखेड येथे 
दिनांक ०१.१०.२०१८ रोजी आयोजित सभेत , खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार 
उमेदवार हे नगरपरिषद मुदखेड उपाध्यक्षपदाच्या उर्वरीत कालावधीसाठी , 
उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


1 . 


मुदखेड 


बालाजी विश्वनाथराव गोडसे 


दिनांक : १४/ ०६/ २०१ ९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५, शके १९ ४१ 


५५५ 


२३ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 


क्रं .२०१९ / नपाप्र/ का -१/ टे -७/ सीआर-- ज्याअर्थीकिनवट नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यामुळेरिक्त झालेल्या उपाध्यक्ष पदासाठी उक्त 
वाचा क्रं .२ मधील तरतूदीनूसार पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद 
किनवट यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ३०.०५.२०१९ रोजी आयोजित करण्यात 
आलेल्या सर्वसाधारण सभेत , उपाध्यक्ष निवडीबाबतचा कार्यवृत्तांत अध्यक्ष , 
नगरपरिषद किनवट यांनी उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये सादर केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग, दिनांक 
२० जानेवारी २०१८ . 


. 


२. नगर विकास विभाग , मुंबई यांचे कडील शासन परिपत्रक संकीर्ण 

२०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि -२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


३. पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद किनवट यांचा 

अहवाल दिनांक ३०.०५.२०१९ 


त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा 
क्रं .४ च्या तरतूदीनूसार असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद किनवट येथे 
दिनांक ३०.०५.२०१ ९ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत , खालीलप्रमाणे 
दर्शविल्यानूसार उमेदवार हे नगरपरिषद किनवटच्या उपाध्यक्षपदाच्या उर्वरीत 
कालावधीसाठी , उपाध्यक्षम्हणून निवडून आले आहेत . 


४. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१ ९ ६५ चे कलम ५१- ए ( ४ ) 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचेनांव 


1 . 


किनवट 


अजय शंकरराव चाडावार 


दिनांक : १४ /०६ / २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


: 


२४ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 


१ . 


नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक / संकीर्ण 
२०१६ / प्र.क्र .४६६/ नवि-२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती 

( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) 


क्रं .२०१७/ नपाप्र / नापसनी/ का -१/ टे-७/ सीआर-३८-.- ज्याअर्थी नगरपरिषद 
देगलूर येथे उक्त वाचा क्रं .१ व २ मधील तरतूदीनूसार नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्तीसाठी अध्यक्ष नगरपरिषद देगलूर तथा पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद 
देगलूर यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत नामनिर्देशित सदस्य नियूक्तीबाबतचा 
कार्यवृत्तांत उक्त वाचा क्रं .३ व ४ अन्वये मुख्याधिकारी यांनी या कार्यालयास 
अहवाल सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे, जिल्हाधिकारी नांदेड उपराक्त क्रं .१ 
व २ अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार नगर परिषद देगलूर येथेदिनांक ०१.० ९ .२०१७ 
व दिनांक १४.१२.२०१७ रोजी आयोजित सभेत खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार 
नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त 
करण्यात आले आहेत . 


नियम २०१० 


३. मुख्याधिकारी नगरपरिषद देगलूर यांचा अहवाल दिनांक 

०१.० ९ .२०१७ 
४. मुख्याधिकारी नगरपरिषद देगलूर यांचा अहवाल दिनांक 

१४.१२.२०१७ 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नियूक्त करण्यात नामनिर्देशित सदस्यांचेनांव 


लक्ष्मीकांत दिगांबर पदमवार 


1 . 


देगलूर 


जिओओद्दीन 

गु . रब्बानी 


कंतेवार नरेंद्र रमेशराव 


: 


दिनांक : १४ / ०६/ २०१ ९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


५५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६, २०१९ : ज्येष्ठ/ आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


बुधवार दिनांक १९ जून २०१९ : जेष्ठ २९ , शके १९ ४१ 


: 


२५ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक २०१९/जिबी/ डेस्क -१/ एमयुएन/ कावि- महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ५१- अ 
मधील प्राप्त अधिकारानूसार मी , जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाद्वारे असे 
जाहिर करतो की , बीड जिल्ह्यातील नगर परिषद अंबाजोगाईचे उपाध्यक्ष 
श्री . पुजारी सारंग अरुण यांचेवर दि.७/ ५/ २०१९ रोजीच्या सभेत अविश्वास 
ठराव पारीत झाल्यामुळे उपाध्यक्ष पद रिक्त झाल्याने मुख्याधिकारी नगर 
परिषद अंबाजोगाई यांनी सादर केलेल्या दि . २२/ ०५ / २०१ ९ रोजीच्या 
विशेष सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तानुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविलेले 
सदस्य हे उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत खालील दर्शविल्या प्रमाणे नगर 
परिषद अंबाजोगाईचे उपाध्यक्ष पदाचे विद्यमान अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या 
शिल्लक कालावधीसाठी उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 
अ . क्र . निवडून आलेल्या 

उपाध्यक्षाची जागा जर 
उपाध्यक्षाचे नांव राखीव असेल तर कोणासाठी 


२६ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक २०१९/जिबी / डेस्क -१/ एमयुएन/ कावि- महाराष्ट्र नगर परिषदा, 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे कलम १९ ( १ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र 
यांचे पत्र क्र . रानिआ / न.प.२०१८ / प्र.क्र .२० / का .६ दि . २७/१२/२०१८ 
अन्वये मी , जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , 
बीड जिल्ह्यातील नगर परिषद बीडच्या प्रभाग क्र . ११ अ च्या 
पोटनिवडणूकीत खालील विवरणपत्रात दर्शविलेले सदस्य हे त्यांचे नावासमोर 


अ . 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नांव 


|| भाग 
क्रमांक व 


शेरा ( जर राखीव 

असेल तर 
कोणासाठी) 


क्र . 


जागा 


क्रमांक 


श्रीमती मोमीन खमरुन्निसा 
शरीफोद्यीन 


श्रीमती लोमटे सविता शशिकांत 


११- अ | नागरीकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग स्त्रियांसाठी 


१ 


बीड , १७ जून , २०१९ . 


बीड , १७ जून , २०१९ . 


जिल्हाधिकारी बीड . 


जिल्हाधिकारी बीड . 


२७ 
जिल्हाधिकारी लातूर यांचेकार्यालय 

( नगर प्रशासन विभाग ) 
क्रं .२०१६/ नपाप्र/निवडणूक / कावि ५-क्रं .२०१६ /नपाप्र/सा.नि./कावि महाराष्ट्र 
नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे 
कलम १९( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगर परिषद , 
नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम ७ अन्वये 
प्राप्त अधिकारान्वये मी जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी , लातूर या गटन द्वारे 


असे जाहीर करतो की , शासन परिपत्रक क्र संकिर्ण २०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि 
२० दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ , महाराष्ट्र अध्यादेश क्रं . १६ 
दिनांक ३०/०८/२०१६ व सन २०१६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ नुसार 
लातूर जिल्हयातील निलंगा व औसा नगर परिषदेच्या प्रत्येकी १ ( एक ) 
नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी खालील प्रमाणे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून 
नियुक्त झाले आहेत . निम्नोक्त सदस्यांचा पदावधी हा विद्यमान नगर 
परिषदेच्या पदावधी ईतका राहील . 


अ.क्र . 


नगर परिषेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


१ 


निलंगा 


श्री . बाहेती किरणकुमार सत्यनारायण 


२ 


औसा 


श्री . बागवान अ . सत्तार काशीमसाब 


स्थळ : - लातूर 
दिनांक १५ / ०६ / २०१ ९ 


( जी . श्रीकांत ) 


जिल्हाधिकारी ,लातूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार जून , २०-२६ , २०१ ९ : ज्येष्ठ/ आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 
मुख्याधिकारी नगर पंचायत यांजकडून 

प्रपत्र - अ 
प्रारुप विकास योजना घनसावंगी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये चे 

प्रस्तावित प्रादल दर्शविणारे तपशील 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
चे कलम २६ अन्वये प्रसिध्द विकास योजनेतील 
तपशील 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम 
२८ ( ४ ) खालील नियोजना प्राधिकरणाच्या निर्णय 


१ 


आरक्षण क्र . १२ , भाजी बाजार , दुकान केंद्र, पार्किग 


नियोजनाच्या दृष्टिने आरक्षण आवश्यक आहे . तथापी सुनावणी दरम्यान 
अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या बाबी जसे अल्प भुधारक इत्यादी बाबी 
विचारात घेता सदरील जागेवरील आरक्षण वगळुन त्याखालील जागा 
रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . व सदरचे आरक्षण 
हे गट क्र . ३२ या शासकीय जागेत नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत 
करण्यात येत आहे . 


२ 


आरक्षण क्र . ०१, खेळाचे मैदान 


नियोजनाच्या दृष्टिने आरक्षण आवश्यक आहे . तथापी सुनावणी दरम्यान 
अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या बाबी जसे अल्प भुधारक , जमीनवरील 
विहिर इ. बाबी विचारात घेता सदरील जागेवरील आरक्षण वगळुन 
त्याखालील जागा रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे व 
सदरचे आरक्षण हे गट क्र . ४० या शासकीय जागेत नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे. 


३ 


आरक्षण क्र . ०३, शैक्षणिक संकुल 


नियोजनाच्या दृष्टीने आरक्षण आवश्यक आहे . तथापी सदर आरक्षण 
विषयी एकुण ०४ आक्षेप दाखल आहे . ( आक्षेप क्र . १०,३१,३४,३५ ) 
तसेच नगरपंचायतीकडे नवीन शाळेची मागणी दाखल नाही. तथापी 
सर्व आक्षेप धारकांचा एकत्रित विचार करता सदरील जागेवरीलआरक्षण 
वगळुन त्याखालील जागा रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्यात येत 
आहे व सदरचे आरक्षण हे गट क्र . ३२ या शासकीय जागेत नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


औ.भाग-१ अ - ८ 


२५ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ 


भाग १ अ - पुरवणी 


४ 


आरक्षण क्र . ०२ , 

बगीचा 


नियोजनाच्या दृष्टीने आरक्षण आवश्यक आहे . तसचे आरक्षण लोक 
वस्तीपासुन दुर आहे . आणि अर्जदार अल्पभुधारक असल्यामुळे कृषि 
उत्तपन्नावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच आक्षेप क्र . ३३ चा विचार 
केला असता सदरचे आरक्षण जुने पोलिस स्टेशनच्या जागेवर स्थलांतरीत 
करण्यात येत आहे व स्थलांतरीत केलेल्या आरक्षण खालील जागा ही 
लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


५ 


आरक्षण क्र . १ ९ भाजी बाजार , दुकान केंद्र, पार्किंग 


सदरचे आरक्षण लोक वस्तीपासून दुर असल्याने सदरील जागेवरील 
आरक्षण वगळुन त्याखालील जागा रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्यात 
येत आहे . व सदरचे आरक्षण हे गट क्र . ४० या शासकीय जागेत 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


आरक्षण क्र . १५ कत्तलखाना 


सदरचे आक्षरण सामाजिक सलोख्याच्या दृष्टीकोनातुन, सदरील जागेवरील 
आरक्षण वगळुन त्याखालील जागा लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे व सदरचे आरक्षण हे गट क्र . ४० या शासकीय 
जागेत नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


७ 


गट क्र . ७३ मधील प्रस्तावित १२ मी . रुंद विकास 
योजना रस्ता 


प्रस्तावित १२ मी . रुंद विकास योजना रस्ता गटाच्या मधोमध 
घेतला आहे. सदर गटाचे जमीन धारकांची संख्या व आक्षेप 
जास्त असल्यामुळे सदरचा रस्ता वगळण्यात येत आहे . 


८ 


गट क्र . २५२,२५५,२५६,२५८,३ ९ ० , ३८ ९ , ३८५, ३८७ , 
३८८ , ३७५ , ३७३ , ३७२,३६ ९ व ३६ मधील प्रस्तावित 
रिंग रोड बाबत . 


गट क्र . २५२,२५५, २५६,२५८,३ ९ ० , ३८ ९ , ३८५,३८७,३८८ , ३७५ , 
३७३ , ३७२,३६ ९ व ३६ मधील रिंग रोड नियोजनाच्या दृष्टीने गट 
क्र . ३६ व ३६९ मध्ये उत्तरेकडे घेऊन तो सलग गट क्र . ३६८ मधुन 
गट क्र .३७२ , ३७३ , ३७६ , ३७७ च्या उत्तर बांधावर होऊन तो सलग 
पुढे गट क्र . ३८३/१ मधुन घेऊन तो गट क्र . ३८९ , ३९ ०,२५८,२५६,२५५ 
च्या उत्तर बांधावर नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे घेण्यात येऊन तो गट 
क्र . २५४ व गट क्र . २५२ मधुन दर्शवुन तो गट क्र . २५१ मधील 
रिंगरोडच्या आखणीत नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रस्त्याला संलग्न करुन 
सदर दक्षिणेकडील जागा व स्थलांतरीत होणा - या रस्त्याखालील जागा 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . आणि गट क्र . ३७२ 
च्या पश्चिम बाजुने जाणा- या रिंग रोडला उत्तर - दक्षिण १२ मी . रुंद 
रस्ता जोडला आहे . तो रदद करुन त्या खालील जागा रहिवास 
विभागात दर्शविण्यात येऊन, सदरचा १२ मी . रुंद रस्ता याच गटाच्या 
पुर्व बाजुने गट क्र . ३६९ च्या बांधाजवळ स्थलांतरीत करुन घनसावंगीचे 
आराध्य दैवत श्री . नृसिंह मंदीरास जाण्यासाठी नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
स्थलांतरीत झालेल्या रिंग रोड जोडण्यात येत आहे. या सोबतच गट 
क्र . ३९ १ मधील १५ मीटर रस्ता उत्तरेकडे सरळ रेषेत गट क्र . ३९ ० 
मधुन रिंग रोडला जोडण्यात येत आहे . 


९ 


गट क्र . २०४, २०२,२०१ मधील प्रस्तावित रिंग रोड बाबत . 


नियोजनाच्या दृष्टीने गट क्र . २०४ , गट क्र . २०२ व गट क्र . २०१ 
मधील रिंगरोड हा गट क्र . २०४ मध्ये दक्षिणेस आणि गट क्र . २०२ च्या 
दक्षिण हददीवरुन गट क्र . १९ ७ च्या उत्तर हददीलगत आणि गट क्र . 
२०१ च्या मध्यातुन नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात 
येत आहे व स्थलांतरीत केलेल्या रिंग रोडच्या खालील जागा आणि 
रिंग रोडच्या उत्तरेकडील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात 
येत आहे . 


( सौ . प्राजक्ता राजेंद्र देशमुख ) 

अध्यक्षा 
नगरपंचायत घनसावंगी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २०-२६-२०१९ : ज्येष्ठ / आषाढ ३०-५ , शके १९ ४१ 


२७ 


२ 


Publc Notice 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जाहीर सुचना 


U /S of the Maharashtra Regional & Town 

Planning Act, 1966 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 

२८ ( ४ ) नुसार 
जा . क्र . घनसावंगी /वि.यो./१८६६/२०१९.- घनसावंगी नगर पंचायतीने 
( उक्त नियोजन प्राधिकरण म्हणुन संबोधलेले) त्यांच्या सर्व साधारण सभेचे 
ठराव क्र . ( ०१ ) दि . २२/१०/२०१८ अन्वये घनसावंगी शहराची प्रारुप विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रोदेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे उक्त 
अधिनियम म्हणुन संबोधलेले ) च्या कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध केली असून 
त्याची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद विभागीय पुरवणी भाग 
एक - अ दि.२५-३१ ऑक्टोबर , २०१८ अन्वये प्रसिद्ध झाली आहे . सदरहु प्रसिद्ध 
झालेल्या प्रारुप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांबाबत 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८( २ ) अन्वये स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने 
सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल नियोजन प्रधिकरणास दि . १८/ ०२/२०१ ९ 
रोजी सादर केला आहे . 

नियोजन प्राधिकरणाचे नियोजन समितीच्या अहवालावर साकल्याने विचार 
करुन उक्त अधिनियमाचे कलम २८( ४ ) अन्वये काही बदल करुन प्रारुप 
विकास योजना घनसावंगी उक्त अधिनियमाच्या कलम-३० नुसार शासनास 
मंजूरीसाठी सादर करण्याचे दि . ०६/ ०३ / २०१९ रोजीच्या विशेष सर्व साधारण 
सभेमध्ये ठरविले आहे . 

त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम -२८ ( ४) नुसार प्रारुप विकास 
योजनेमधील प्रस्तावित केलेले बदल सोबतच्या यादीमध्ये प्रपत्र -अ दर्शवून 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.सदरहु बदल दर्शविणारा प्रारुप विकास योजनेचा 
नकाशा नगर पंचायत कार्यालय , धनसावंगी , जि . जालना आणि नगर रचनाकार , 
शाखा कार्यालय , जालना यांचे कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


O.No.NP Ghansawangi/ DP/ /2019. 
Ghansawangi Nagar Panchayat (Here in after referred 
said planning Authority) Vide its resolution No.01date , 
22/10/2018 has published the draft Development Plan 
of Ghansawangi U /S 26 ( 1 ) of M.R.T.P Act, 1966 
(Here After referred to as said Act.) in theMaharashtra 
Government Gazette , Aurangabad Divisional 
Supplement Part I- A Date , 25-31 October, 2018 the 
Planning committee Appointed U / S 28 (2 ) of the said 
Act afterhearing the suggestion / Obejection to the the 
submitted its report to the planning Authority on Date . 
08/02/2019 . 


After considering the report of the planning 
committee the said planning Authority hasmade some 
change U /S 28 (4 ) by the said Planning Authority in the 
said Draft Development plan are here by Published as 
Appendix- " A " as perthe Provisions of the said Act . 
The Draft Development plan Ghansawangi showing the 
above changes is kept open for inspection ofthe public 
in the office of Ghansawangi Nagar Panchayat , 
Ghansawangi, Dist. Jalna and Town Palnner, 
Jalna Branch , Jalna During the office hours in the 
working days. 


( सौ . प्राजक्ता राजेंद्र देशमुख ) 

अध्यक्षा 
नगरपंचायत घनसावंगी 


( Smt. Prajakta Rajendra Deshmukh ) 

President, 
Nagar Panchayat Ghansawangi. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


